भारत निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारितील निवडणूक 
विषयक कामांसाठी जिल्हा / तालुका स्तरावर निर्माण 
करण्यात आलेल्या पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: ईएसटी-२०१७/प्र.क्र. २०२(१/१७/निवडणूक, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १९ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :शासन निर्णय क्र : ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.२०२(१)/१७/निवडणूक, दिनांक १३.०३.२०२४. 


शासन निर्णय:- 

भारत निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारितील निवडणुकांच्या कामासाठी २०१५-निवडणुका, १०२-निवडणूक 
अधिकारी या उपशीर्षाखाली खालीलप्रमाणे जिल्हा व तालुका स्तरावरील पदांची निर्मिती त्यांच्या समोर दर्शविलेल्या 
शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. सदर पदांना संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. ही सर्व ३४४ पदे दिनांक ०१.०९.२०२४ ते दिनांक २८.०२.२०२५ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास 
शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


जिल्हास्तर 
जिल्हयाचे नांव पदनाम पदसंख्या | पदनिर्मितीचा शासन निर्णय 
व दिनांक 
उप जिल्हाधिकारी व उपजिल्हा शि 
निवडणूक अधिकारी 
मुंबई हाहर जिल्हा । तहसिलदार | 9 | आस्थापना- 
अव्वल कारकून ८ १२९२/२४०१/३३, 
प्रगणक ६ दि.३०/७/१९९२ 
कनिष्ठ लिपिक ३ 
शिपाई ३ 
मुंबई उपनगर जिल्हा | उप जिल्हाधिकारी व उपजिल्हा शि 
निवडणूक अधिकारी 
तहसिलदार २ शासन निर्णय क्र.ईएसटी- 
नायब तहसिलदार ४ १००८/प्र.क्र.११०/०८/३३, 
निम्नश्रेणी लघुलेखक ।__१___| दि.३१/७/२००९ अन्वये 
अव्वल कारकून ४ सदर सुधारित 
रोखपाल शिळा आकृतीबंधास मंजूरी 
प्रगणक ३२ देण्यात आली आहे. 
शिपाई ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१७/प्र.क्र. २०२(१)/१७/निवडणूक 


याने निर्माण उप जिल्हाधिकारी व उप जिल्हा शि संकीर्ण- 
करण्यात आलेला | निवडणूक अधिकारी २०१४/प्र.क्र.९८८/१४/३३, 
पालघर जिल्हा नायब तहसिलदार i, दिनांक १४.०८.२०१४ 
अव्वल कारकून 1१ 
लिपिक = 
चतुर्थश्रेणी कर्मचारी शिळ 
मुंबई शहर, मुंबई उप जिल्हाधिकारी व उपजिल्हा २९ 
उपनगर, निवडणूक अधिकारी (प्रत्येकी । आस्थापना- 
पालघर,गोंदिया, १ १२९२/ २४०१/५७(२/३३, 
हिंगोली, वाशिम, व याप्रमाणे) | दिनांक २० जुळे १९९२ 
नंदुरबार हे जिल्हे | नायब तहसिलदार २९ 
वगळता अन्य २९ (प्रत्येकी 
जिल्ह्यांकरिता १ 
याप्रमाणे) 
मुंबई शहर, मुंबई शिपाई २४ 
उपनगर, पालघर, (प्रत्येकी | आस्थापना- 
गोंदिया, हिंगोली, १ १२९२/ २४०१/५७(२/३३, 
वाशिम, नंदुरबार, याप्रमाणे) | दिनांक २० जुळे १९९२ 
औरंगाबाद, बीड, 
नांदेड, परभणी आणि 
उस्मानाबाद हे जिल्हे 
वगळता अन्य २४ 
जिल्ह्यांकरिता 
सिधुदुर्ग, जालना, अव्वल कारकून ४ आस्थापना- 
लातूर व गडचिरोली (प्रत्येकी | १०८३/१३५/८३/३३, 
जिल्ह्यांकरिता १ दिनांक २३ मे १९८४ 
याप्रमाणे) 
लिपिक ४ 
(प्रत्येकी 
१ 
याप्रमाणे) 
गोंदिया आणि उप जिल्हाधिकारी व उपजिल्हा २ आस्थापना- 
हिंगोली निवडणूक अधिकारी (प्रत्येकी | १०००/प्र.क्र.१५२/९९/३३, 
जिल्ह्यांकरिता १ दिनांक ३० डिसेंबर १९९९ 
याप्रमाणे) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१७/प्र.क्र. २०२(१)/१७/निवडणूक 


नायब तहसिलदार २ 
(प्रत्येकी 
१ 
याप्रमाणे) 
नंदुरबार आणि उप जिल्हाधिकारी व उपजिल्हा 2 | आस्थापना- 
वाशिम निवडणूक अधिकारी (प्रत्येकी ।१०००/प्र.क्र.१९८/९८/ ३३, 
जिल्ह्यांकरिता १ | दिनांक १८ जुले १९९९ 
याप्रमाणे) 
नायब तहसिलदार २ 
(प्रत्येकी 
१ 
याप्रमाणे) 
गोंदिया, हिंगोली, अव्वल कारकून ४ आस्थापना- 
नंदुरबार आणि (प्रत्येकी । १००६/प्र.क्र.१४/३३, 
वाशिम १ दिनांक १ मार्च २००६ 
जिल्ह्यांकरिता याप्रमाणे) 
लिपिक ४ 
(प्रत्येकी 
१ 
याप्रमाणे) 
शिपाई ४ 
(प्रत्येकी 
१ 
याप्रमाणे) 
एकूण १८६ 
तालुकास्तर 
तालुका पदनाम पदसंख्या पदनिर्मितीचा शासन 
निर्णय व दिनांक 
नागपूर व अमरावती विभागातील एकूण ११ लिपिक ६६ (प्रत्येकी १ 
जिल्ह्यात नव्याने निर्माण करण्यात आलेले ६६ याप्रमाणे) आस्थापना- 
तालुके १०८३/१३५/८३/३३, 
(नागपूर-३५, अमरावती-३१) दिनांक २३ मे १९८४ 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१७/प्र.क्र. २०२(१)/१७/निवडणूक 


| सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी तालुका लिपिक १. | 
नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या ३२ नायब ३२ (प्रत्येकी १ 
तालुक्‍्यांकरिता तहसिलदार | याप्रमाणे) आस्थापना- 
नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या ५९ लिपिक ५९ (प्रत्येकी १ | १००६/प्र.क्र.१४ /33, 
तालुक्यांकरिता याप्रमाणे) दिनांक १ मार्च २००६ 
एकूण १५८ 
एकूण (जिल्हास्तर व तालुकास्तर) ३४४ 


२. ही मुदतवाढ सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीकरीता रिक्‍त असल्याने व्यपगत झालेल्या पदांना लागू राहणार 
नाही. 


३. ह्या पदांकरीता होणारा खर्च "मागणी क्र.ए-२, २०१५-निवडणुका,१०२-निवडणूक अधिकारी, (००) (०१) निवडणूक 
अधिकारी, ०१ वेतन, संगणक संकेतांक २०१५००१२," या Saisie! खर्ची टाकण्यात यावा व सदर 
लेखाशिर्षाखालील चालू आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०६.०९.२०२४ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९१९१६४५२७६३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MANOHAR RAMCHANDRA PARKAR 
I: GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 


DN: c: 
M A N O H A R ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
254, 1c0B10e9¢94cf92d42a36d93c8i7b6ac18542clee758c9cfd 
‘dcea906d9cf544, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
RA M Cc H A N D RA PA R KA R serialNumber=FB436883433 16856COF7E793462127AA87FCE45724E 
87929C6889798CD7D2C62, cn=MANOHAR RAMCHANDRA PARKAR 
Date: 2024.09.19 17:18:35 +05'30' 


(म. रा. पारकर) 
उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य 
प्रति, 
१) सर्व विभागीय आयुक्त, 
२) सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखापरीक्षा)महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१७/प्र.क्र. २०२(१)/१७/निवडणूक 


) अधिदान व लेखाअधिकारी, लेखा कोष भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई, 

) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
७) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) वित्त विभाग, व्यय-४/अर्थसंकल्प-१३/अर्थसंकल्प-१९/आ.पु.क., 

) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई (२ प्रती), 
१०) सामान्य प्रशासन विभाग/प्रशा-३ (१४-अ), 
११) निवडनस्ती/ निवडणूक शाखा, साप्रवि. 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


